इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून 
वितरित केल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे सन २०२२-२३ 
वर्षाकरिता योजनानिहाय आहरण व संवितरण 
अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी घोषित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: अर्थस-२०२२/प्र.क्र.१०/अर्थसंकल्प 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग. 
नविन प्रशासकीय भवन इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 


दि. ०९ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ: शासन परिपत्रक इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक : अर्थस- 
२०२२/प्र.क्र.१०/अर्थसंकल्प, दि. १० फेब्रुवारी २०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधिन शासन परिपत्रक दि.१०.०२.२०२२ मधील अ.क्र.४९ नंतर अ.क्र.५० मजकूर खालीलप्रमाणे वाचावा. 
अ.क्र. | लेखाशिर्ष/योजनांचे नाव कार्यक्रम/अनिवार्य | आहरण व संवितरण  । नियंत्रक अधिकारी 
अधिकारी 
Yo मागणी क्र. झेडजी-०३ कार्यक्रम संचालक, इतर | सह सचिव/ उप सचिव 
२२२५एफ२९२ , मागास बहुजन । (योजना-३) 
(०४)(०३) महात्मा बसवेश्वर कल्याण इतर मागास बहुजन 
सामाजिक संचालनालय, पुणे कल्याण विभाग 
समता शिवा पुरस्कार (कार्यक्रम ) मंत्रालय, मुंबई 
०५, बशिक्षे 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१२०९१६२२४८१२३४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत: 


१. मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे स्वीय सहायक. 


Digitally signed by Siddharth A Zalte 
Date: 2022.12.09 16:26:55 +05'30' 


(सिध्दार्थ अ. झाल्टे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद/विधानभवन, मुंबई. 


मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 


अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 


५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे : 


६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


८. संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 
९. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 


१०. स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अर्थस-२०२२/प्र.क्र.१०/अर्थसंकल्प 


११. सर्व प्रादेशिक उपायुकक्‍्त,समाज कल्याण. 

१२. सर्व सहायक आयुक्‍त,समाज कल्याण 

१३. सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी. 

१४. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१६. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-५), मंत्रालय, मुंबई. 

१८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/कार्यासन-१४१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१९. सर्व कार्यासन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. निवडनस्ती (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


